सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या विनंती बदल्या २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा क्रमांक :- डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ०३२ ४००. 
दिनांक:- १० जून, २०१९ 


वाचा -: संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअब/१०४/१२४/२०१९, दिनांक २९.०३.२०१९. 


शासन Seat -: 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार खालील नमुद 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट - अ यांच्या विनंतीनुसार बदलीस शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या विनंती बदली 


अ.क्र. | अभियोक्त्याचे नांव सध्याचा नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

वि श्री. अमित सर्जराव यादव ठाणे अहमदनगर 

२ | at. अशोक गेणुजी जाधव ठाणे पुणे 

3 श्री. कृष्णात आण्णासो कोळी रायगड सांगली 

४ श्री. अरुण नानासाहेब फाटके रायगड ठाणे 

५ श्रीमती रंजना सुनिळ हटकर नाशिक जळगाव 

६ श्री. नितीन नारायण सपकाळे नाशिक बृहन्मुंबई 

9 श्री. सलीम इन्सान तडवी धुळे नाशिक 

ह श्री. बबन उत्तम पाटील नंदुरबार जळगांव 

९ श्रीमती वेशाली तुकाराम निरगुडे जळगांव अकोला 

प्न श्रीमती शिला प्रविण घोडेस्वार अहमदनगर नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र. | अभियोक्त्याचे नांव सध्याचा नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

a || q | श्री. रविद्रसिंग जालमसिह देवरे अहमदनगर औरंगाबाद 

१२ | Ot. वैशाली राहुल राऊत पुणे अहमदनगर 

१३ | श्रीमती अनुराधा शांकरराव निंबाळकर | सांगली सातारा 

१४ | श्रीमती वृषाली श्रीकृष्ण पेडगांवकर । बीड सातारा 

१५ | श्रीमती प्रविणा सुरेश पाटील नांदेड मुंबई 

१६ | श्रीमती निता ज. कितीकर नांदेड औरंगाबाद 

१७ | श्रीमती चंदा शा. सोमकुंवर अमरावती नागपूर 

१८ | श्रीमती साधना बाळासाहेब बोरकर । नागपूर पुणे 

१९  । श्रीमती संध्या विश्राम इंगळे नागपूर अकोला 

२० | सौ. दिप्ती वि. पाटील चंद्रपूर सांगली 

२१ | कु. माया शिवाजी क्षीरसागर चंद्रपूर पुणे 

२२ | श्रीमती कविता शांकर जगपती चंद्रपूर धुळे 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अभियोक्त्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

आओ बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेले अभियोक्ता त्यांच्या सध्याच्या 
पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे. 
सदर अभियोक्त्याला रुजु करुन न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

बौ संबंधित अभियोक्त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या 
दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास त्वरित कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


३. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अभियोक्त्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, 
१९७९ मधील नियम 23 चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणुक समजून संबंधित 
अभियोक्त्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

Os सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११२२५१२७८२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Kishor Shy lerao 
ment Of Maharashtra, ou=Home 


vern 
Kishor Shyam rao eewescisoen sw 
2143850ff6e8fdcb4cOd, 
524ab889e2fa9e6bfe5e1 e58426881bc36b 


B h a | erao Se कचकन वळ .d2, cn=Kishor Shy: 
hi 


I 
Date: 2019.06.11 12:31:47 +05'30' 


(किशोर भालेराव 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह)(शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
१०. संबंधीत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११. निवड नस्ती/पोल-१० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


